महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक येथे व्याख्यानासाठी येणाऱ्या अतिथी 
व्याख्यात्यांच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मानधन -२०२२/(प्र.क्र. २४९(भाग-१/२०१८)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - २०/१०/२०२३ 


वाचा- १. शासन निर्णय क्रमांक: पाटबंधारे विभाग, क्रमांक -मानधन -१००(५८/२०००)/पासं, दि.३०.०४.२००२. 
२. शासन निर्णय क्रमांक: जलसंपदा विभाग, क्रमांक - मानधन- २०१०/११८/१०/ला (आस्था), 
दि.२३.१२.२०१० 
३. शासन निर्णय क्रमांक: मानधन-२०१२/(७८/२०१२)/लाक्षेवि(आस्था), दिनांक ०६/०९/२०१४. 
४. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक यांचे पत्र क्रमांक 
मसं/संप्रजसंसु/मअप्रप्र/१२९/२०२२, दि.२३/०२/२०२२. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे व्याख्यानासाठी येणाऱ्या अतिथी व्याख्यात्यांच्या 
मानधनात वाढ संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती. या शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीत 
देय असलेले मानधनाचे दर सन २०१४ मध्ये मंजूर झालेले असून या मानधनाच्या मंजूरीस साधारण ७.५ वर्षे 
कालावधी झालेला असून, कालपरत्वे महागाई दरात होणारी वाढ विचारात घेता मानधनाच्या मंजूर दरामध्ये 
वाढ होणे अपेक्षित आहे. याचा विचार करता, सदर झासन निर्णयानुसारच्या देय मानधनाच्या दरामध्ये मागील ७ 
वर्षाच्या भाववाढीचा विचार करता प्रत्येक व्याख्यानास yo टक्के वाढ देणेबाबतची विनंती महासंचालक, 
संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये केली आहे. सदर 
विनंती विचारात घेऊन, व्याख्यानासाठी द्यावयाच्या मानधन दरांमध्ये सुधारणा व व्याख्यात्यांच्या मानधनात वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने संदर्भ क्र. १ ते ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित 
करून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक येथे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी पाहुणे 
व्याख्यातांना (Guest Faculty) बोलविले जाते. अशा व्याख्यात्यांच्या मानधनाबाबत संदर्भ क्रमांक-१ ते ३ नुसार 
निर्गमित केलेळा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. व्याख्यात्यांच्या मानधनाबाबत 
खालीलप्रमाणे सुधारीत दर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे. 


अ. | व्याख्यानाचा सद्याचे मानधन । सुधारित मानधन शेरा 
क्र | Tate कालावधी | (रु.) (रु. 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक या संस्थेच्या अंतर्गत विभागात व्याख्यानासाठी 
१) | ०१ तासासाठी रु.७५०/- रु.११२५/- ७ वैयक्तिकरित्या सत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः मानधन -२०२२/(प्र.क्र. २४९(भाग-१)/२०१८)/लाक्षेवि (आस्था) 


2) | १.३० तासासाठी । रु.१०००/- रु.१५००/- व्याख्यानासाठी 
(सामुहिकरित्या 
नाही.) 

= आकर्षकव प्रभावी 
व्याख्यात्यांना 
आकर्षित करणेसाठी 

= त्याख्यात्या त्यांचे नोट 
किंवा सादरीकरण 
Hard Copy किंवा 
Soft Copy स्वरुपात 
देईल. 

3) | ०२ तासासाठी रू.१५००/- रू.२२५०/- 

४) ।०२ तासासाठी रु.१०००/- रु.१५००/- पनलवरील चर्चेसाठी प्रत्येकी 

रु.१५००/- (प्रति व्यक्‍ती) 

ब) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक बाहेरील प्रशिक्षणासाठी 

१) | १.३० तासासाठी । रू.७५०/- रू.११२५/- iam in »__ || 

२) शिका रू.१०००/- रू.१५००/- विशिष्ट तज्ञ अतिथी व्याख्याता 

महासंचालक (मेरी), नाशिक 
यांच्या पूर्व परवानगीने. 
कोमा.विशीष तज्ञ अतिथी व्याख्याता 

१) । प्रत्येक ९० शि रू.४५०० १, विशेष तज्ञ अतिथी 

मिनीटाच्या दोन व्याख्यात्यास मुख्य अभियंता 

व्याख्यानाकरिता (मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना), नाशिक यांच्या 
पूर्वपरवानगीने  रु.४५००/- 
मानधन देय राहील. 

२) | त्यापुढील शिडी २. रु.४५००/- पेक्षा जास्त मानधन द्यावयाचे 

कालावधी करिता असल्यास महासंचालक (मेरी), नाशिक यांची पूर्व 
सहमती. 


महत्वाची सुचना - एका दिवशी दोन पेक्षा अधिक व्याख्याने देता येणार नाही. (पॅनेळवरील चर्चेसह) 


उक्त खर्च “मुख्य लेखाशीर्ष २७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ८०- सर्वसाधारण, ००३ - 
प्रशिक्षण, (०१) आस्थापना, (०१) (०१) मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
नाशिक (योजनेतर) (२७०१ २४८१)” याखाली खर्ची घालण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
वरील शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९३-अ/व्यय- 
१२,दि.३१/०५/२०२२ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/सेवा-६,दि.१४/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मानधन -२०२२/(प्र.क्र. २४९(भाग-१)/२०१८)/लाक्षेवि (आस्था) 


उपरोक्‍त झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२०१५५७११५५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रत -- 
. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJIV ARUNKANT TATU 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2d4c9d30f88b6a2745465552d33743e7c967f8c7a5d28752 
0a1c61013a9d322a, postalCode=400032, st=Mah 
AR U N K A NT T ATU seria INumber=CDC760A62A3C 19856AA294BBEA7AE1D009186809 
C9360393D32461 1015F646EA, SANJIV ARUNKANT TATU 
ite: 2023.10.20 16:00:43 +05'3 


मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. प्रधान सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


प्रधान सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 


महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 


७. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, मेरी वसाहत,दिंडोरी रोड, 


Cs 
g. 


नाशिक-०४. 
महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(मेरी), नाशिक. 
मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 


१०. जिल्हा कोषागार, कार्यालय, नाशिक/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 

११. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.आं.वि.स व स.स, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग(सेवा-५ व ६/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवडनस्ती, लाक्षेवि आस्था. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


